महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HIT १३१९/प्र.क्र.०४/१४ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ- ११) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.०१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.कअस - १३१९/प्र.क्र.०४/१४-ब, 
दिनांक १९.०१.२०१९ 
३) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन - ०६१८/प्र.क्र.५४/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक २१.०२.२०१९ 


कार्यालयीन आदेठा 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२०१४ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळसेवेने नियुक्‍त होणा-या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व 
गट-ब मधील पदांसाठी वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 


aa त्याअनुषंगाने एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम - ४/अ अंतर्गत, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा - २०१६ द्वारे मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी पदासाठी शिफारस केलेल्या पुढील तक्त्यातील 
०७ उमेदवारांची कक्ष अधिकारी, गट-ब या पदावर रकाना क्र.५ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षणासाठी परिविक्षा कालावधीवर संदर्भाधीन क्र.३ च्या आदेशान्वये 
तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव | राज्यसेवा | गुणवत्ता क्र. | रूजू दिनांक 
परीक्षा 

a २ 3 8 4 
| 4 | श्री.प्रसाद शिवदास नलवडे २०१६ २ १६/०१/२०१९ 
2 श्री. विक्रमसिह प्रकाशराव शिदे ४ १६/०१/२०१९ 
3 श्री. अरुण बाळासो पाटील षु १६/०१/२०१९ 
४ | sit. प्रवीण साहेबराव ढिकले 9 १६/०१/२०१९ 
५ | श्री. गणेश तुकाराम खताळे १२ १६/०१/२०१९ 
६ | St. अक्षय बाळू नागदिवे १६ १६/०१/२०१९ 
७ । श्रीमती प्रियांका चंद्रकांत चव्हाण १८ १६/०१/२०१९ 


शासन आदेश क्रमांकः कअस १३१९/प्र.क्र.०४/१४ब 


३. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामधीळ खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण cummed 
प्रशिक्षण संबंधित प्रशासकीय विभागाने द्यावयाचे आहे. त्यानुसार उपरोक्त ०७ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी 
दिनांक 29.09.2098 (म.पू) पासून प्रशिक्षण कालावधीमधील खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाकरिता या 
विभागात हजर झाले आहेत. सदरहू परिविक्षाधीन कक्ष अधिका-यांना दिनांक 29.09.2098 (म.पू) पासून 
खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशिक्षण कालावधीमधील खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाकरिता 
रूजू करून घेण्यात येत आहे. 

१) प्रशिक्षणार्थीना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता टप्प्यामधील प्रशिक्षण घेणे आवश्‍यक राहिल. 

२) प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रशिक्षणार्थीची वर्तणूक समाधानकारक असावी. 

३) परिविक्षाधीन कक्ष अधिका-यांना संदर्भाधीन क्र. 3 येथील आदेशान्वये विहीत केलेल्या परिविक्षाधीन 

कालावधीवरील नियुक्तीच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४) वर नमूद केलेल्या शर्ती व्यतिरिक्त सर्वसाधारणपणे राज्यसेवा, गट-ब च्या अधिका-यांसाठी 
महाराष्ट्र शासनाने विहीत केलेले इतरही सेवा नियम या उमेदवारांना लागू असतील व त्या नियमाचे 
पालन करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१७१७०९३२०७ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao Gurav 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संबंधित परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२) महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर -४४२ ४१०. 
३) उप सचिव (का.क्र.सीपीटीपी ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अवर सचिव, रोखशाखा (२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (आवश्यक 
कार्यवाहीकरिता) 
५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


